सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१९) 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१०३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ मे, २०१९ 


शासन आदेशा- 

सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक-४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना । बदलीनंतरची पदस्थापना 
za 2 ३ 8 
१. | at. खंडेराव मारुतराव देशमुख ठाणे पुणे 
२. श्री. राजेद्र जनार्दन सरक पेण मुंबई (पुर्व) 
३. | At. दत्तात्रय सोपान सांगोलळकर बारामती पुणे 
४. श्रीमती पल्लवी शशिकांत कोठावदे नाशिक मालेगाव 


२. सदर अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, 
दि. ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन 
बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 

३. संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. तसेच या 
आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ जुले २०१९ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने काढू नये. याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांची असेल. 

४. संबंधीत अधिका-यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१०३/परि-४ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२९१३४९५४९८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
KA D A M D ATTAT R AY 2.5.4.20=cf3 16337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f09466351 
5273d0b4d27fc, postalCode=400032, street=HOME 
DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3f72eba57b0d277 
H A N M A N T £11e970f0aaca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=KADAM DATTATRAY HANMANT 
Date: 2019.05.29 14:46:37 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुबई. 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे). 
९. 
१०. 


प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व) 


११.संबंधित सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 
१२.निवडनस्ती (परि ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


